Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने 
“व्यवसाय परवाना” अंतर्गतच्या सेवांसाठी 
आवड्यक कागदपत्रे, फी, नियतकाल मर्यादा, 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय 
अधिकारी या बाबी लोकसेवा हक्क 
अधिनियमांतर्गत अधिसुचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ 


2) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक एम.सी.ओ-२०१५/प्र.क्र.१८९/ 
नवि-१४, दिनांक ०३.०६.२०१५. 


३) शासन निर्णय संमक्रमांक दिनांक ०४.०९.२०१७. 


प्रस्तावना:- 
Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या असलेल्या मालमत्ता कर, 


पाणीपट्टी, ना-हरकत प्रमाणपत्र व व्यवसाय परवाना या ४ घटकांतर्गतच्या सेवांसाठी आवश्‍यक 
कागदपत्रे, फी, नियतकाल मर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी 
इत्यादी बाबी लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत दिनांक ०४.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
अधिसुचित करण्यात आल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयान्वये “व्यवसाय परवाना * 
अंतर्गतच्या सेवां विषयक बाबी या नगरपरिषदांसाठी अधिसुचित करण्यात आल्या नाहीत. 


०२. “व्यवसाय परवाना” अंतर्गतच्या १० सेवांसाठी आवश्‍यक कागदपत्रे, फी, नियतकाल मर्यादा, 
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिळीय अधिकारी या बाबी दिनांक ०४.०९.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये महानगरपालिकासाठी अधिसुचित करण्यात आल्या असल्या तरी “अ*,*ब* व 
“क” वर्ग नगरपालिकांसाठी या बाबी अधिसुचित करण्यात आलेल्या नाहीत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा 
/ नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५, मधील कलम २८० नुसार “व्यवसाय 
परवाना ” अंतर्गतच्या सेवा देखील नगरपरिषदा / नगरपंचायती कार्यक्षेत्रात देणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने 
दिनांक ०४.०९.२०१७ अन्वये मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, ना-हरकत प्रमाणपत्र या सेवा ज्या प्रमाणे 


नगरपरिषदासाठी अधिसुचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याप्रमाणे “व्यवसाय परवाना” 
अंतर्गतच्या १० सेवा देखील “अ*,”ब” व “क” वर्ग नगरपरिषदां / नगरपंचायती यांनी अधिसुचित 
करावयाच्या आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 


०२. शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या सेवा, आवश्‍यक कागदपत्रे व 
नियतकाळलावधी यामध्ये संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना (नगरपरिषदा / नगरपंचायती) यांना 
बदल करता येणार नाही. 


०३. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत सेवा पुरविण्याकरीता आकारावयाची 
फी निश्चित करण्याची संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना मुभा राहील. तसेच संबंधित नागरी 
स्थानिक संस्थेची रचना विचारात घेऊन पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व 
द्वितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादी पदे संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना सुधारणा करता येईल. 


०४. राज्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ नुसार सेवा अधिसुचित करणे व त्यांची अंमलबजावणी 
करणेबाबतची कार्यवाही करावी. 


०५. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित 
मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८२६१५२०३४८३२५ असा आहे. हा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shankar Trambak Jadh 
c ॥ Mahi =Urban 


Shankar 


०711142 


st 
788d9b999Ffbcaaa07 


bbb277¢2e72c85231b87/684c424a13c398a4f 
la mM a a hav 921 b6d167a8c859e981 75, cn=Shankar Trambak Jad! 
9. 


,08.26 15:31:10 +05'30' 


(शांकर त्र्यं. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


प्रत, 


मा. विरोधी पक्ष नेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधानपरिषद व संसद सदस्य 
मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
५. सर्वमा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 
मा. आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग 
. मा. लोकआयुक्त व उप लोकआयुक्त यांचे कार्यालय 
१०. अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 


११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२. सर्व जिल्हाधिकारी 

१३. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

१४. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१५. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद /नगरपंचायत (सर्व) 

१६. नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२०, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ चे सहपत्र. 
"व्यवसाय परवाना" 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम- २०१५ 
(कलम - 3 अन्वये नगरपालिकांनी जाहिर करावयाचा लोकसेवेचा तपशिल 
अ" वर्ग नगरपरिषदा 


ae लोकसेवांची ae नियत संबंधित अपिलीय त अपिलीय द्वितीय 
: आवश्यक कागदपत्र फी अपिलीय अपिलीय 
सूची कालमर्यादा | अधिकारी Sees ees 
१ | नवीन परवाना | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज । नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
मिळणे २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
२) परवान्याचे १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज । नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
नुतणीकरण २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
3) परवाना १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज । नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
हस्तांतरण २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
४) | परवाना दुय्यम | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | अतिरिक्‍त | मुख्याधिकारी 
प्र्त २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
५ । व्यवसायाचे नाव | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
बदलणे २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
&) व्यवसाय १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज । नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
बदलणे २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
७ | परवाना/ धारक | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
भागीदाराचे २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नाव बदलणे नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
८) | भागीदाराच्या योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
संख्येत बदल स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
(वाढ/कमी) केलेले दर 
९) परवाना रद्द योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
करणे स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
केलेले दर 
१०) कालबाह्य १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज । नगरपालिका १५ दिवस | कार्यालयीन अतिरिक्त | मुख्याधिकारी 
परवानासाठी २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक | मुख्याधिकारी 
नुतणीकरण नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
सूचना 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२०, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ चे सहपत्र. 
"व्यवसाय परवाना" 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम- २०१५ 
(कलम - 3 अन्वये नगरपालिकांनी जाहिर करावयाचा लोकसेवेचा तपशिल 
"ब'' वर्ग नगरपरिषदा 


लोकसेवांची संबंधित द्वितीय 
ला लोकसेवांची आवरा नियत संबंधित । प्रथम अपिलीय अपिलीय fe 
MRAP कागदपत्र फी अपिलीय 
सूची कालमर्यादा | अधिकारी प्राधिकारी 
प्राधिकारी 
१) | नवीन परवाना | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
मिळणे २. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
२) परवान्याचे १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
नुतणीकरण २. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
3) परवाना १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
हस्तांतरण २. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
8) | परवाना दुय्यम | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
प्रत २. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
५) | व्यवसायाचे नाव | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
बदलणे २. कोणतीही थकबाकी | स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
६) । व्यवसाय बदलणे | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
२. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
७ | परवाना/ धारक | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
भागीदाराचे नाव | २. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
बदलणे नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
८) | भागीदाराच्या | योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
संख्येत बदल स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
(वाढ/कमी) केलेले दर 
९) परवाना रद्द योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
करणे स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
केलेले दर 
१०) कालबाह्य १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | कार्यालयीन | उपमुख्याधिकारी | मुख्याधिकारी 
परवानासाठी २. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नुतणीकरण नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
सूचना 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 


"व्यवसाय परवाना" 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम- २०१५ 
(कलम - 3 अन्वये नगरपालिकांनी जाहिर करावयाचा लोकसेवेचा तपशिल 


"क" वर्ग नगरपरिषदा/ नगरपंचायती 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२०, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ चे सहपत्र. 


ea संबंधित eee es द्वितीय 
"| लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र फी नियत संबंधित प्रथम अपिलीय अपिलीय 
क्र कालमर्यादा अधिकारी प्राधिकारी 
प्राधिकारी 
१) नवीन परवाना | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन । मुख्याधिकारी 
मिळणे २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
२) परवान्याचे १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन = | मुख्याधिकारी 
नुतणीकरण २. कोणतीही थकबाकी । स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
3) परवाना १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन । मुख्याधिकारी 
हस्तांतरण २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
४) | परवाना दुय्यम | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५दिवस | वरिष्ठ लिपीक | कार्यालयीन | मुख्याधिकारी 
Wa २. कोणतीही थकबाकी | स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
4 | व्यवसायाचे नाव | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन = | मुख्याधिकारी 
बदलणे २. कोणतीही थकबाकी =| स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
६) | व्यवसाय बदलणे | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन = | मुख्याधिकारी 
२. कोणतीही थकबाकी =| स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
७ | परवाना/ धारक | १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन = | मुख्याधिकारी 
भागीदाराचे नाव २. कोणतीही थकबाकी =| स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
बदलणे नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
८) भागीदाराच्या योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन । मुख्याधिकारी 
संख्येत बदल स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
(वाढ/कमी) केलेले दर 
९) | परवाना रद्द करणे || योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन । मुख्याधिकारी 
स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
केलेले दर 
१०) कालबाह्य १. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | नगरपालिका | १५ दिवस | वरिष्ठ लिपीक कार्यालयीन । मुख्याधिकारी 
परवानासाठी २. कोणतीही थकबाकी स्तरावर निश्चित अधिक्षक 
नुतणीकरण नसल्याचे प्रमाणपत्र केलेले दर 
सूचना 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


